पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व Gay 
तालुक्‍यात दि.३ जून, २०२० रोजी 
निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या हिरडा 
शेतीमालाच्या नुकसानीकरिता विशेष 
बाब म्हणून मदत देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएळएस-२०२३/प्र.क्र.११२/म-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मार्च, २०२४. 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएळएस-२०१२/प्र.क्र. १५७/म-३, दि. ३०.१.२०१४ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएलएस-२००५/प्र.क्र.४०/म-३, दि. १३.०५.२०१५ 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/नेआ/कावि/५१६,५१८,७३४/२०२० दि.२३.०७.२०२० 
४) शासन पत्र महसूल व वन विभाग क्र.सीएलळएस-२०२०/प्र.क्र.२१६/म-३, दि.०५.१०.२०२० 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/म-११,दि.२४.०१.२०२३. 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएळएस-२०२३/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७.०३.२०२३ 
७) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे पत्र क्र.पगस/कावि/६६४/२०२३, दि.१०.१०.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शोेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास 
पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात 
एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. 
तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, दि.१३.०५.२०१५ व दि.२७.०३.२०२३ अन्वये राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीचे निकष व दर विहित करण्यात आले आहेत. 

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्‍यात दि.३ जून, २०२० रोजी झालेल्या निसर्ग 
चक्रीवादळामुळे जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे आंबेगाव व जुन्नर तालुका स्तरावरुन हिरडा - ७०६६.७९ 
क्विंटल नुकसानीकरिता मदतीची मागणी करण्यात आली होती. हिरड्याची झाडे ही प्रामुख्याने 
शेतकऱयांच्या वैयक्तिक मालकीच्या जमीनीवर व बांधावर विखुरलेल्या स्वरुपात नैसर्गीकरित्या उगवतात 
व सदर झाडांपासून हिरडयाचे उत्पन्न घेतले जाते. यामुळे हिरड्याचे बाधीत क्षेत्र निश्चित करणे शक्‍य होत 
नाही. त्यामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून मदत देता येत नव्हती. यास्तव, 
क्षेत्रीय यंत्रणेने झाडांची व फळांची गणना करुन त्या आधारे तत्कालीन स्थानिक बाजारभावानुसार 
अनुदान मागणी केली होती. सदर प्रकारची आपत्ती दुर्मीळ प्रकारातील असुन त्यामुळे नुकसान झाल्याचे 
जिल्ह्यात यापूर्वी कोणतीही नोंद नाही. जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांचे हिरडा हे 
उपजिविकेचा मुख्य स्रोत आहे. याबाबतचा जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडून प्राप्त झाळेला प्रस्ताव दि.२५ 
फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. मंत्रिमंडळाने या 
प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन आदेश निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.११२/म-३ 


शासन निर्णय: 

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्‍यात दि.३ जून, २०२० रोजी निसर्ग चक्रीवादळामुळे 
झालेल्या ७०६६.७९ क्विंटल हिरडा शेतीमालाच्या नुकसानीकरिता ३८६५ शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून 
रु.१५४८.२८ लक्ष (अक्षरी रुपये पंधरा कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष अठ्ठावीस हजार फक्त) इतका निधी एक 
वेळची मदत म्हणून देण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. वर अनुक्रमांक ५ येथे नमूद शासन निर्णय दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार 
आवर्यकतेनुसार पुर्नविनियोजनाव्दारे अथवा अन्यथा तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-११ यांनी 
हा निधी वितरित करावा. त्यासाठी लेखाधिकारी (आ.व्य.प्र) यांना आहरण व वितरण अधिकारी म्हणून 
तर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


३. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी वर अनुक्रमांक ५ येथे नमूद दि.२४.०१.२०२३ अन्वये सूचित केल्यानुसार 
या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ती संगणकीय 
प्रणालीवर भरावी. ही कार्यवाही एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावी. ही माहिती भरतांना - 

अ) सन 2020 WAT पावसाळी हंगामामध्ये यापूर्वी शोतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात 
आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची 
दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे ही मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी. 

ब) संगणकीय प्रणालीवर लाभार्थ्यांची माहिती भरतांना होतकऱ्याचा गट क्रमांक उपलब्ध असल्यास 
तो भरण्यात यावा अन्यथा रकाना रिकामा ठेवण्यात यावा. तसेच बाधित क्षेत्र या रकान्यामध्ये हिरडा 
नुकसानीची माहिती किलोग्रॅममध्ये नमूद करावी. 

क) निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या adnan नुकसानीकरिता बाधितांना मदत देण्यासाठी 
शासनाने निर्धारित केलेल्या कमाल रक्कमेच्या मर्यादेत मदत दिली जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


४. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर 
निधी खर्च करण्यात यावा. 


५. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील 
जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेझाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शोतकर्‍यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात 
अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवऱ्यक त्या 
सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


६. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या 
कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व 
महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच 
राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्‍त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२३/प्र.क्र.११२/म-३ 


उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची 
जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील. 


७. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, 
०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत २२४५ २३०९ या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून खर्च 
करण्यात यावा. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१२१४२३०७७०१९ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Carl नुसारव नावांने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RELIEF 
AND REHABILITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee23011448b7 
A U D U M B A R fc64d138630b9c76ae7a2, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=FCF7172A73579B34F A622983D8FB647780FBE 
F1D35A1CA975955EB9193F3F800, cn=SANJAY AUDUMBAR 
DHARURKAR KA 
Date: 2024.03.12 17:05:39 +05'30' 
(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
५. मा. मंत्री (मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
८. विभागीय आयुक्त, पुणे 
९. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१०.वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११.जिल्हाधिकारी, पुणे 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
१४.संचालक, ळेखा व कोषागारे ,मुंबई 
१५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१६.कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१७.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 
१८. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


